२५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सप्टेंबर ६, २००७/भाद्रपद १५, शके १९२९ [भाग चार-अ 


गृह विभाग (fasta) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ फेब्रुवारी २००७ 
अधिसूचना 

खाजगी सुरक्षा एजन्सी अधिनियम, २००५. 

क्रमांक जीआरडी. २००६/प्र. क्र. ३३३/विशा-४.-- खाजगी सुरक्षा यंत्रणा अधिनियम, २००५ 
(२००५ चा २९) च्या कलम ३ च्या उप-कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍ती व यासंदर्भात महाराष्ट्र 
शासनास प्रदान केलेल्या अन्य शक्तींना अनुसरुन, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन यांना उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ “ नियंत्रक प्राधिकारी ” म्हणून घोषित करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रु. न. देशमुख, 
शासनाचे सहसचिव. 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL) 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 23rd February 2007 


NOTIFICATION 


PRIVATE Srcurrry AGENCIES (REGULATION) Act, 2005. 

No. GRD. 2006/C.R. 333/SPL-4.—In exercise of the powers conferred by 
sub-section (7) of section 3 of the Private Security Agencies (Regulation) 
Act, 2005 (29 of 2005) and all other powers enabling it in this behalf, the 
Government of Maharashtra hereby designates the Principal Secretary 
(Special), in the Home Department of the Government of Maharashtra 
to be the Controlling Authority, for the purpose of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


R. N. DESHMUKH, 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सप्टेंबर ६, २००७/भाद्रपद १५, शके १९२९ २५७ 


गृह विभाग (विशेष) 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, दिनांक २३ फेब्रुवारी २००७ 
अधिसूच्यनना 

खाजगी सुरक्षा एजन्सी अधिनियम, २००५. 

क्रमांक जीआरडी. २००६/प्र. क्र. ३३३/विशा-४.--- खाजगो सुरक्षा यंत्रणा अधिनियम, २००५ 
(२००५ चा २९) च्या कलम १९ अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍ती ब यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनास प्रदान 
केलेल्या अन्य शक्तींना अनुसरुन, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे आदेशित करीत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या उप-कलम (१) अन्वये नियुक्‍त केलेल्या नियंत्रक प्रांधिकान्यास असलेल्या शक्‍ती आणि त्यांनी 
करावयाची सर्व कर्तव्ये, नियंत्रक अधिकाऱ्यास दुय्यम असलेले, या अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले 
अधिकारी देखील त्यांच्या नावासमोर नमूद कार्यक्षेत्रात पार पाडतील :-- 


अनुसूची 
अनुक्रमांक नियंत्रक प्राधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्र 
शकतो प्रदान केलेले अधिकारी 
(१) (२) (३) 
१ सहपोलोस आवुक्त (प्रशासन), पोलीस आयुक्तालय, बृहन्मुंबई यांच्या अधिपत्या- 
बृहन्मुंबई. खालील संपूर्ण क्षेत्र. 
२ सहपोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर, 'पोलीस आयुक्तालय, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील 
ठाणे. संपूर्ण क्षेत्र. 
३ पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय, नवी मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
संपूर्ण क्षेत्र. 
४  सहपोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर, पोलीस आयुक्तालय, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील 
पुणे. संपूर्ण क्षेत्र. 
५ पोलीस आयुक्त, सोलापूर 'पोलीस आयुक्तालय, सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील 
संपूर्ण क्षेत्र. 
६ पोलोस आयुक्‍त, नाशिक पोलीस आयुक्तालय, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील 
संपूर्ण क्षेत्र. 
७  सहपोलीस आयुक्त, नागपूर शहर, पोलीस आयुक्तालय, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील 
नागपूर. संपूर्ण क्षेत्र. 
८ पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्या- 
खालील संपूर्ण क्षेत्र. 
९ पोलीस आयुक्‍त, अमरावतो पोलीस आयुक्तालय, अमरावती यांच्या अधिपत्या- 
खालील संपूर्ण क्षेत्र. 


भाग चार-अ--२७अ 


२५८ 


R 


RR 


श्रे 


शड 


१८ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सप्टेंबर ६, २००७/भाद्रपद १५, शके ९९२९ [भाग चार-अ 
अनुसूची--चाल्ू 
(२) न (३) 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हे 
कोकण परिक्षेत्र, नबी मुंबई. (ठाणे ब नबी मुंबई पोलोस आयुक्तालयांचे 


कार्यक्षेत्र वगळून). 
fasts पोलीस महानिरीक्षक, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर 
कोल्हापूर. जिल्हे (पुणे आणि सोलापूर पोलीस आयुक्‍तालयांचे 
कार्यक्षेत्र वगळून). 
बिशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्हे 
औरंगाबाद. (औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र 
वबगळून)- 
बिशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि 
अमरावती. बाशिम जिल्हे (अमराबती पोलीस आयुक्तालयाचे 
कार्यक्षेत्र बगळून). 
विशेष पोलोस महानिरीक्षक, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोलो आणि 
नागपूर. वर्धा जिल्हे (नागपूर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र 
'बगळून). 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नांदेड, लातूर, परभणी आणि हिंगोली जिल्हे. 
नांदेड. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे आणि 
नाशिक. अहमदनगर हे जिल्हे (नाशिक पोलीस 
आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र वगळून). 


ज्या खाजगी सुरक्षा यंत्रणांना दोन किंबा त्यापेक्षा अधिक प्राधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणेचा परवाना 
आवश्यक आहे, त्यांनी विहित कार्यपद्धती अनुसरुन ज्या प्राधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात त्या यंत्रणेचे मुख्यालय 
असेल त्या प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रु. न. देशमुख, 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सप्टेंबर ६, २००७/भाद्रपद १५, शके १९२९ २५९ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL) 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 23rd February 2007 
NOTIFICATION 
Private Security AGENcrEs (REGULATION) Act, 2005. 

No. GRD. 2006/C.R. 333/SPL-4.—In exercise of the powers conferred by 
section 19 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 
2005) and all other powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby directs that the powers of functions exercised or 
performed by the Controlling Authority, designated under sub-section (2) 
of section 3 of the said Act, shall also be exercised or performed by the 
officers subordinate to. the Conrolling Authority, as specified in the 
Schedule appended hereto within the jurisdiction specified against their 


names :--- 


Schedule 
Serial Authority to exercise Jurisdiction 
No. power of Controlling 
Authority 

(1) (2) (3) 

1. Joint Commissioner of | Area under the jurisdiction of the 
Police (Administration), Police Commissionerate of Brihan 
Brihan Mumbai. Mumbai. 


2 Joint Commissioner of Area under the jurisdiction of the 
Police, Thane City, Police Commissionerate of Thane. 
Thane. 

3 Commissioner of Police, Area under the jurisdiction of the 
Navi Mumbai. Police Commissionerate of 
Navi Mumbai. 

4 Joint Commissioner of | Area under the jurisdiction of the 
Police, Pune City, Pune. Police Commissionerate of Pune. 


२६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सप्टेंबर ६, २००७/भाद्रपद १५, शके १९२९ भाग चार-अ 
Schedule—Contd. 
(1) (2) (3) 
5 Commissioner of Police, Area under the jurisdiction of the 
Solapur. Police Commissionerate of Solapur. 
6 Commissioner of Police, Area under the jurisdiction of the 
Nashik. Police Commissionerate of Nashik. 
7 Joint Commissioner of | Area under the jurisdiction of the 
Police, Nagpur City, Police Commissionerate of Nagpur. 
Nagpur. 
8 Commissioner of Police, Area under the jurisdiction of the 
Aurangabad. Police Commissionerate of 
Aurangabad. 
9 Commissioner of Police, Area under the jurisdiction of the 
Amravati. Police Commissionerate of 
Amravati. र : 
10 — Spl. Inspector General of Thane, Raigad, Ratnagiri and 
Police, Konkan Range, Sindhudurg Districts (excluding the 
Navi Mumbai. area of Police Commissionerates 
of Thane and Navi Mumbai). 
il Spl. Inspector General of Pune, Kolhapur, Satara, Sangli and 
Police, Kolhapur. Solapur Districts (excluding the 
area of Police Commissionerates 
of Pune and Solapur). 
12 Spl. Inspector General of Aurangabad, Jalna, Beed and 


Lot 


Police, Aurangabad. Osmanabad Districts (excluding the 
area of Police Commissionerate of 


Aurangabad). 
Spl. Inspector General of Amravati, Akola, Buldhana, Yavatmal 
Police, Amravati. and Washim Dis<ricts (excluding 


the area of Police Comsnissionerate 


of Amravati). 


भाग चार-अ| महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सप्टेंबर ६, २००७/भाद्रपद १५, शके १९२९ २६१ 


Schedule—Concld. 
(1) (2) (3) 


14 Spl. Inspector General of Nagpur, Bhandara, Chandrapur, 
Police, Nagpur. Gondia, Gadchiroli and Wardha 
Districts (excluding the area of 
Police Commissionerate of Nagpur). 
15 छत, Inspector General of Nanded, Latur, Parbhani and Hingoli 


Police, Nanded. ° Districts. 
16 — Spl. Inspector General of Nashik, Ahmednagar, Jalgaon, Dhule 
Police, Nashik. and Nandurbar Districts (excluding 
the area of Police Commissionerate 
of Nashik). 


If any Private Security Agency desires to apply for licence for an area 
covered by two or’ more such Authorities, the licence will be issued, 
following the prescribed procedure, by the Authority in whose jurisdiction, 
the Head Office of the agency is located. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


R. N. DESHMUKH, 
Joint Secretary to Government. 


२६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सप्टेंबर ६, २००७/भादरपद १५, शके १९२९ [भाग चार-अ 


गूह विभाग (विशेष) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ फेब्रुवारी २००७ 
आदेश 

खाजगी सुरक्षा एजन्सी अधिनियम, २००५. र 

क्रमांक जीआरडी. २००६/प्र. क्र. ३३३/विशा-४.-- खाजगी सुरक्षा यंत्रणा अधिनियम, २००५ 
(२००५ चा २९) च्या कलम १४ च्या उप-कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍ती व यासंदर्भात महाराष्ट्र 
शासनास प्रदान केलेल्या अन्य शक्‍तींना अनुसरुन, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे प्रधान सचिव ( अपील व सुरक्षा), 
गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना उक्त अधिनियमाच्या कलम ९४ च्या प्रयोजनार्थ “ अपीलीय प्राधिकारी ” 
म्हणून घोषित करोत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


रु. न. देशमुख, 
शासनाचे सहसचिव. 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL) F 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 23rd February 2007 
Order 
ProvaTe Security AGENCIES (REGULATION) Act, 2005. 

No. GRD. 2006/C.R. 333/SPL-4.—In pursuance to the powers conferred 
under sub-section (1) of section 14 of the Private Security Agencies 
(Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) and all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby designates the principal 
Secretary (Appeals and Security), in the Home Department of the 
Government of Maharashtra to be the Appellate Authority, for the 
purpose of the appeal under section 14 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


R. N. DESHMUKH, 
Joint Secretary to Government. 


